“श्री क्षेत्र महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापूर तिर्थक्षेत्र 
विकास आराखडा” योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - कोमपा-२०१४/प्र.क्र.६७/भाग-३/नवि-१९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ :-- नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र.कोमपा-२०१४/प्र.क्र.६७/नवि-१९, 
दि.२०/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भीय शासन निर्णय श्रीक्षेत्र महालक्ष्मी मंदिर (करवीर निवासनी, अंबाबाई), कोल्हापूर 
तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी प्रशासकीय मंजूरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
यानुषंगाने वित्तीय तरतुद करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 
“श्रीक्षेत्र महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापूर तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा” या योजनेसाठी वित्तीय 
तरतुद करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मराठी English 
| क्र. | एफ-२ Demand | F-2 
No. 
प्रधान २२१७-नगर विकास Major 2217- Urban development 
लेखाशीर्ष Head 
उप प्रधान | ०५- इतर नगरविकास योजना Sub 05- Other Urban 
लेखाशीर्ष Major Development Schems 
—_ | शीष १९१ - महानगरपालिकांना || Minor 191 - Assistance to Municipal 
सहाय्य Head Corporations 
उपगट शौर्ष | (०० (०२) श्रीक्षेत्र महालक्ष्मी | | Subgroup | (00) (02) _ Shrishetra 
(करवीर निवासनी, अंबाबाई) Head Mahalakshmi १ (Karveer 
die कोल्हापूर तिर्थक्षेत्र Niwasni, Ambabai) Mandir, 
मातर. i Kolhapur Pilgrimage 
विकास आराखडा (2299 ५२८१) Development Plan (2217 
(कार्यक्रम) A281) (Programme) 
| 39- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) | | Object 31- Grants in aid (Non 
०२. सदरचा शासन निर्णय मा. महाळेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता)- |, मुंबई यांच्या 


अनौपचारीक संदर्भ क्र. ख. वि/चा-१/नगर विकास विभाग/युओर-६५/२०१९-२०/१०२९, दिनांक 
१६/०८/२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोमपा-२०१४/प्र.क्र.६७/भाग-३/नवि-१९ 


क्र. अनौस-१०८/१४४४, दिनांक ११/०६/२०१९ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र. १४७/१९/व्यय-३, दिनांक १३/०६/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलबध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०१९११०८१२३३४३९३२५ असा आहे. सदर शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Kailas Madhukar 
Badhan 


(कैलास बधान) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
१ 


) मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

) मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री, (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
५) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय्य सहायक,मंत्राळय,मुंबई. 

मा. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


xn 


S 


aon 


40) AT. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- |, मुंबई. 
११)मा. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई. 
१२)विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
१३)जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 
) 
) 
) 
) 


१४)आयुक्‍त, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर. 

१५)सह सचिव (नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळ, मुंबई. 
१७)निवडनस्ती (नवि-१९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


